आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०२२-२३ 
अंतर्गत बांधील स्वरुपाच्या बाबींकरीता 
निधी वितरण.(लेखाशीर्ष २२२५ एफ१२९- 
वेतन) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. ०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ डिसेंबर,२०२२. 


वाचा :- 

१. झासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३ /अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 

२. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांक, दि.५.०४.२०२२, दि.२६.०४.२०२२, 
दि.३१.०५.२०२२, दि.२४.०६.२०२२, दि.२५.०८.२०२२, दि.५.०९.२०२२. दि.२०.०९.२०२२, 
दि.३०.०९.२०२२, दि.१७.१०.२०२२, दि.१९.१०.२०२२ व दि.३०.११.२०२२. 

प्रस्तावना : - 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन १ येथील दि.४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या 
सूचनांनुसार सन २०२२-२३ या वर्षातील अनिवार्य खर्चातर्गत योजनांकरीता प्रथम नऊमाहीकरीता 
आवर्यक अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ६० टक्केच्या मर्यादेतील निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि 
संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत सूचना आहेत. यास 
अनुसरून वित्त विभागामार्फत सद्यस्थितीत योजनांच्या अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या विशिष्ट मर्यादेतील 
तरतूदी दरमहा अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणाळीवर वितरणासाठी 
उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
(BEAMS) वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध करून दिल्यानुसार आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागासवर्गीय 
कल्याण या शीर्षाखालील मागणी क्र.टी-५ मधील (०१)(७३) स्वयंसेवी संस्थांना आश्रमशाळा व मुलगोद्योत्तर 
आश्रमशाळा चालविण्यासाठी सहाय्यक अनुदाने (कार्यक्रम खर्च) (2224F 922), ३६-सहायक अनुदाने 
(वेतन) या उद्दीष्टांखाली अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ७६.५४ % मर्यादेतील निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी 
तथा आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 


आता वित्त विभागाने उक्त योजनेंतर्गत वेतनाकरीता अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या ९४ % मर्यादेतील 
निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध 
करुन दिलेला आहे. यास अनुसरून यापुर्वी वितरीत निधी विचारात घेऊन उर्वरीत उपलब्ध निधी संबंधित 
नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मागणी क्रमांक टी-५ मधील 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण या मुख्य 
शीर्षाखाळी अनुदानित आश्रमशाळांतर्गत वेतनाकरीता अर्थसंकल्पित तरतूदींतून खालीलप्रमाणे निधी 
वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


(रू.लाखात) 
योजनेचे नांव बाब क्रमांक । अर्थसंकल्पित वित्त आतापर्यंत या शासन 
तरतूद =| विभागामार्फत | वितरीत निर्णयान्वये 
उपलब्ध तरतूद वितरीत करण्यात 
तरतूद येत असलेली 
तरतूद 
(०१)(७३) स्वयंसेवी संस्थांना ३६-सहायक ११५०००.०० | १०८१००.०० ८८०२१.४५ २००७८.५५ 
आश्रमशाळा व मुलगोद्योत्तर अनुदाने (वेतन) (९४%) (७६.५४%) 
आश्रमशाळा चालविण्यासाठी 
सहाय्यक अनुदाने (कार्यक्रम खर्च) 
(२२२५१२९) 


२. उपरोक्तप्रमाणे एकूण रू.२००७८.५५ लाख (अक्षरी रूपये दोनशे कोटी अठ्ठयाहत्तर लाख पंचावन्न 
हजार फक्त) इतका निधी इतका निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणुन आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 
यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. 


3. नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर तरतूद त्यांच्या अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित करावी. तसेच सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी 
खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 
यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील 
दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


8, सदर are निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन w.9 येथील दि.४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात व अनौ.सं.क्र.१०९३/व्यय- 
१४,दि.७.१२.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


वि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०८१८२५४७४०२४ असा आहे. हा Sa 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने. KIRAN postalCode-#00032 st-Maharashita, 


hy 
2.5.4.20=68d8b 19f123ba59448c0926a9 1296205b9: 


87463f83 1a2beea0be5cb381a34e8, 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF186BB1 


1£7252442D, 


jalNumber=344DE3FF07B9439DD11CAF728255A 


SEBOAODD495EF82F989931088637D8211C 
KIRAN KISANRAO PAWAR 
2022.12.14 15:01:55 +05'30 


(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव,नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 

सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. निवड नस्ती (का-६). 


ean SG -€४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


